दिनांक २० ते २३ जून, २०२२ या कालावधीत 
नवीदिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.६७/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ जून, २०२२. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.२३.०५.२०२२. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/अँथेलेटिक्स/२०२१-२२ 
दि.१३.०६.२०२२. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२२-२३/का-४/६४६, दि.१५.०६.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २२ ते २३ जून, २०२२ या कालावधीत नवीदिल्ली येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग 
घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता “सचिवालय जिमखाना, मुंबई” येथे दि. ०४ जून, 
२०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या 
अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात 
आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर 
तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु. ५५,५००/- ( रुपये 
पंचावन हजार Waal फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक १७ जून ते १९ जून, २०२२ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक २२ ते २३ जून,२०२२ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १६ जून, २०२२ 
(म.नं) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात 
याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील 
त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १६ जून ते २३ जून, २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा 
व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच 
त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय 
प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.६७/क्रीयुसे-२, 


खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- 
एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक - 
एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या 
सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी 
त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 

प्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक 
३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई 
विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१७१७००१८७७२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


SUNIL SURYAKAN T on: cn = Suni suRYAKANT HANJE, C = IN, 5 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
H A N J E MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 


(सुनिल हंजे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा. मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक.मुंबई,मंत्रालय, 
५. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

६. सचिव,शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.६७/क्रीयुसे-२, 


९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

११, सर्व जिल्हा व कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१२. वरिष्ठ कोझागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१३. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१४. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 
१५. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना,मुंबई-४०० ०३२ 

१६. संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालय (सचिवालय जिमखान्यामार्फ़त) 
१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र “अ' 


दिनांक २२ व २३ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा वेटलिफटींग ब शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वेटलिफ्टोग व 
शरीरसोष्ठव संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


खेळाडूचे नाव व पदनाम | ट्रॅकसूट | किटबॅग विभाग/ कार्यालय 
वेटलिफ्टिंग पुरुष 
१ | श्री. गणेश सु. चोधरी | | तहसिल ऑफोस, रावेर, जिल्हा जळगांव. 
कोतवाल 
वेटलिफ्टिंग महिला 
१ | कुमारी रसिका म. चव्हाण शो गि सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
२ | श्रोमती श्रुती तरे, = | उप अधिक्षक, भूमिअभिलेख, कल्याण 
भूकरमापक 
RST 
४ । श्री. राव प्रभाकर पाटील, al hal जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद — ४३१ 002, 
कनिष्ठ लिपिक 
५ | श्री. नागेश राजेश भाकरे, होय । होय | नगर परिषद कार्यालय, टॉवर चौक, ता. तेव्हारा, जि. 
लेखापाल व लेखापरिक्षक अकोला. 
६ | श्री. सचिन तुकाराम गोंधळ hie ca शासकोय औद्यागिक प्रशिक्षण संस्था वाई, ता. वाई, 
बरिष्ठ लिपिक जि. सातारा. 
७ | att. नंदकिशोर शं. मिरा होय | होय | शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चनीरोड, मुंबई. 
८ | श्री. संदेश ईवलेव शि 4 शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, FARIS, मुंबई. 
बांधणी सहाय्यकारी 
९ । श्री. रामचंद्र सं. गावडे होय होय । व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा. 
वरिष्ठ लिपिक मुंबई-१ 
१० | श्री. यशवंत तावडे, णि गि वक्रोकर विभाग, G.S.T., माझगांव, मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 
११ | श्री. संजय पोफळे, शि शि नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
व्यवस्थापक 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


DN: CN = SUNIL SURYAKANT HANJE, C = IN, S 
SUNIL SURYAKANT NMIENT OF MAHARASHTRA 
H A N J E Se i EDUCATION AND SPORTS 


Date: 2022.06.17 17:05:45 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरण पत्र "ब" 


दिनांक २२ व २३ जून, २०२२ या कालावधीत नबी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा वेटलिफटींग ब शरीर सौष्ठव स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या संघास 
कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा तपशील. 


पत्रव्यवहार इत्यादि व 
राहिलेल्या 3 | 


[ग असोसिएशनचे alae 
/ पंच यांना अल्पोपहार / चहापान यावरील खर्च. 


निवड झालेल्या सवे स्पर्धकांसाठी दि. १७ ते १९ जून, २०२२ या कालावधीत ३ दिवस प्रशिक्षण 
शिबीरासाठी प्रशिक्षकांचे मानधन. 
११ किट बॅग रु. ५००/- प्रमाणे. 


११ STAT रु.१००/- प्रमाणे 
११ जोडी कॅनव्हास शूज रु. ८००/- प्रमाणे 
११ 


११ ट्रॅक सूट रु. ८००/- प्रमाणे 
३ वेटलिफ्टोग कॉशच्युम रु. १०००/- प्रमाणे 


vo 
A 


र 


पाय मोजे G.200/- प्रमाणे 


१९ टि शर्ट (मोनोग्राम व क्रमांकासह) रु. ५००/- प्रमाणे 
३ वेटलिफ्टींग शूज रु. १२००/- 
; ळी 


७ Ua ST (Posing Trunk) रु. ३००/- प्रमाणे 
४ टॅनिंग क्रोम रु. ५००/- प्रमाणे. 
५ 


एकूण रुपय : पंचावन्न हजार पाचशे फक्त 


“४2? | “2? | “० 
XK | ww 


SUNIL SURYAKANT ont crs Sunt’sunvakan Hane, o- IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
H AN J E AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.17 17:06:07 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र - क 
दिनांक २२ व २३ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा वेटलिफटींग ब शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या, 
वेटलिफ्टोंग ब शरीरसौष्ठव संघाची निवड करण्यासाठी दिनांक ४ जून, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित 
राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम विभाग/ कार्यालय 

9 श्री. नागेश राजेश भाकरे, नगर परिषद कार्यालय, टॉवर चोक, ता. तेव्हारा, जि. अकोला. 
लेखापाल व लेखापरिक्षक 

२ | श्री. सचिन तुकाराम गोंधळी, शासकोय औद्यागिक प्रशिक्षण संस्था बाई, ता. वाई, 
कनिष्ठ लिपिक जि. सातारा. 

3 । श्री. संदेश श. इबलेकर, शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
बांधणी सहाय्यकारी 

४ | श्री. राव पाटील, कनिष्ठ लिपिक जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद -- ४३१ ००१. 

५  । श्री. रामचंद्र स. गावडे, वरिष्ठ लिपिक । व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा. मुंबई-१ 

६ | श्री. नंदकिशोर शं. मिराशी, शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
प्रगती तपासनीस 

७ | श्री. गणेश सुरेश चोधरी, कोतवाल तहसिल ऑफोस, रावेर, जिल्हा जळगांव. 

८ | श्री. विनायक हिंदुराव कदम, द्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वाई. 
शिल्प निदेशक 

९ | श्री. संजय भिराव शेंडगे, यंत्रचालक शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, TANS, मुंबई. 

१० | St. सतीश मु. पाताडे, सेवा निवृत्त 
कार्यासन अधिकारी 

११ | Sit. यशवंत ना. तावडे, वेक्रोकर विभाग, G.S.T., माझगांव, मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 

१२ | श्री. भगवान व्ही. खोपकर, वक्रोकर विभाग, G.S.T., माझगांव, मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 

१३ | श्रीमती भक्‍ती अ. आंब्रे, जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, ठाणे. 
तालुका क्रोडा अधिकारी 

१४ | कुमारी रसिका म. चव्हाण, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

१५ | श्रोमती प्रिती नानाजी राठोड, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, जुने सचिवालय आवार, फोर्ट, 
हमाल मुंबई. 

१६ । श्रौमतो श्रुती तरे, भूकरमापक उप अधिक्षक, भूमिअभिलेख, कल्याण. 

१७ | श्रीमती विद्या कर्वे, जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग. 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

१८ । श्रीमती मधुरा सिंहासने टोळे जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, ठाणे. 
राज्य क्रोडा मार्गदर्शक 

१९ | श्री. संजय पोफळे, सहा.कक्ष अधिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंब 

HANJE Bung oven 
(afact es) 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


